प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना या योजनेची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता सन २०२०-२१ मध्ये केंद्र 
शासनाने वितरित केलेल्या निधीस सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गाचा 
रुपये १३,७३,४८,३७४ (रुपये तेरा wel Bed लाख 
अठ्ठेचाळीस हजार तिनशे चौऱ्याहत्तर केवळ) एवढा निधी 
वितरित करण्याबाबत. लेखाशिर्ष-(२४०१8३३९) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. प्रअयो-२०२१/प्र.क्र.9५/९-अओ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : १५ जून, २०२१ 


१. केंद्र शासनाच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे इंग्रजी No. FM-99/4/2020-DS Part-3, 
Dated: 04.09.2020 चा ई-मेल व इंग्रजी No. FM-99/4/2020-DS Part-3, Dated:25.02.2021 चे पत्र. 

. कृषीव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२०/९-ओ,दि.२३ डिसेंबर, २०२० 

३. केंद्र शासनाच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे इंग्रजी No:FM-11/148/2020-FME, 
Dated:18.03.2021 चे पत्र. 

४. केंद्र शासनाच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे इंग्रजी No. FM-99/4/202-DS Part-3, 
Dated:19.03.2020 व इंग्रजी No. FM-99/4/2020-DS Part-3, Dated:24.03.2020 चे पत्र. 

५. कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२०/९-ओ,दि.३० मार्च, २०२१ 

६. आयुक्त (कृषी) तथा अध्यक्ष राज्य कार्यकारी समिती (PMFME), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांचे aH. 
पीएमएफएमई/प्रमाप्रस्ताव/१३९५७/२०२१, दिनांक १९/०४/२०२१ चे पत्र. 


A) 


प्रस्तावना :- 

“प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना” ही “एक जिल्हा-एक उत्पादन” या धर्तीवरील केंद्र पुरस्कृत 
योजना दिनांक २३.१२.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२१ पासून पुढील पाच वर्षासाठी राज्यामध्ये लागू 
करण्यात आली आहे. सदर योजनेमध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा ६० % तर राज्य शासनाचा हिस्सा Yo % असा असणार आहे. 


सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात होणारा सर्व खर्च (900%) केंद्र 
शासनाकडून केला जाणार आहे. तदनंतर केंद्राने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीची राज्याच्या हिश्याची खर्च केलेली 
जादाची रक्कम पुढील चार वर्षात समान PRIM राज्याकडून समायोजित (५७॥७)करुन घेतली जाणार आहे. सदरहू 
योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना, वेगवेगळे 
अभ्यास अहवाल, प्रचार व प्रसिध्दी आणि योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमधील इतर नियोजित बाबींकरिता केंद्र शासनाने 
संदर्भ क्रमांक १ येथील दिनांक ०४.०९.२०२० च्या पत्रान्वये पहिला हप्ता म्हणून रुपये ९,८९,७८,०००/- (रुपये नऊ कोटी 
एकोणनव्वद लाख अठ्याहत्तर हजार केवळ) एवढा निधी थेट आयुक्त (कृषी) यांचे कार्यालयास पीएफएमएस प्रणालीद्वारे 
उपलब्ध करुन दिला असून सदर निधी खर्च करण्यास संदर्भ क्रमांक ५ येथील दिनांक ३० मार्च, २०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

सदरहू योजनेची सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी रुपये ४४७३.०० लाख किंमतीचा 
प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा तयार करुन मा. मुख्य सचिव यांच्या मान्यतेने दिनांक 24.09.2029 च्या पत्रान्वये 
केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने केंद्र शासनाने रुपये ४४३१.५९३ लाख 
(रुपये चौरेचाळीस कोटी एकतीस लाख एकोणसाठ हजार तिनशे केवळ) एवढ्या किंमतीचा प्रकल्प अंमलबजावणीचा 
आराखडा मंजूर केल्याचे संदर्भ क्रमांक ३ येथील दिनांक १८.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो-२०२१/प्र.क्र.७५/९-ओ 


केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये वितरित केलेल्या एकूण रक्कमेपैकी यापूर्वी केंद्र शासनामार्फत 
आयुक्त (कृषी) यांना पहिला हप्ता म्हणून रुपये ९,८९,७८,०००/- (रुपये नऊ कोटी एकोणनव्वद लाख अठ्याहत्तर हजार 
केवळ) एवढा निधी वितरित केला आहे. तद्नंतर संदर्भ क्रमांक ३ येथील पत्रान्वये केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरित करण्यास परवानगी देण्याची विनंती नियोजन व 
वित्त विभागास करण्यात आली होती. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या केंद्र हिस्याच्या ४० % च्या 
मर्यादेत निधी वितरित करण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदरहू योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्स्यासाठी (६० %) म्हणजे रुपये ५०,००,००,०००/- (रुपये पन्नास कोटी केवळ) व राज्य हिस्स्यासाठी 
(४०%) म्हणजे रुपये ३३,३३,००,०००/- (रुपये तेहतीस कोटी तेहतीस लाख केवळ) अशी एकूण 
रुपये ८३,३३,००,०००/- (रुपये त्र्याऐशी कोटी तेहतीस लाख केवळ) एवढी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 
वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील पत्राद्वारे प्राप्त झालेल्या रुपये १७,६८,००,०००/- 
(रुपये सतरा कोटी अडुसष्ट लाख केवळ) या निधीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची व सन २०२०-२१ मधील 
केंद्र हिस्स्याचा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा उर्वरित रुपये १३,७३,४८,३७४/- (रुपये तेरा कोटी त्र्याहत्तर लाख अठ्ठेचाळीस हजार 
तिनशे GRITS केवळ) एवढा निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

१. सन २०२०-२१ या वर्षात प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी 
केंद्र शासनाकडून दिनांक ०४.०९.२०२०, दिनांक १९.०३.२०२१ व दिनांक २४.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये प्राप्त 
झालेल्या एकूण रुपये २७,५७,७८,०००/- (रुपये सत्ताविस कोटी सत्तावन्न लाख अठ्याहत्तर हजार केवळ) 
एवढ्या निधीच्या कार्यक्रमास खालीलप्रमाणे सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


स्रोत दि.३०.०३.२०२१ च्या या आदेशाद्वारे | एकूण प्रशासकीय 
शासन निर्णयान्वये | देण्यात येणारी | मान्यता 
देण्यात आलेली | प्रशासकीय मान्यता | (रक्‍कम रुपयामध्ये) 
प्रशासकीय मान्यता. । (रक्‍कम रुपयामध्ये) 
(रक्‍कम रुपयामध्ये) 
सर्वसाधारण प्रवर्ग केद्र हिस्सा ८,६५,०६,७७२ | १३,७३,४८,३७४ २२,३८,५५,१४६ 
राज्य हिस्सा 100 | p00 p80 | 
एकूण ८,६५,०६,७७२ १३,७३,४८,३७४ २२,३८,५५,१४६ 
अनुसुचित जाती प्रवर्ग केंद्र हिस्सा ८२,१५,१७४ १,६४,६६,३८३ २,४६,८१,५५७ 
राज्य हिस्सा 100 p80 p80 | 
एकूण ८२,१५,१७४ १,६४,६६,३८३ २,४६,८१,५५७ 
अनुसुचित जमाती प्रवर्ग | केंद्र हिस्सा ४२,५६,०५४ २,२९,८५,२४३ २,७२,४१,२९७ 
राज्य हिस्सा 100 | 100 | Ft | 
एकूण ४२,५६,०५४ २,२९,८५,२४३ २,७२,४१,२९७ 
एकूण केंद्र हिस्सा ९,८९,७८,००० | १७,६८,००,०००| २७,५७,७८,००० 
राज्य हिस्सा 100 100 [ie ee 
एकूण ९,८९,७८,००० १७, ६८,००,००० २७,५७,७८,००० 


वरीलप्रमाणे एकूण प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या निधीपैकी या आदेशाद्वारे मान्यता दिलेली सर्वसाधारण 
प्रवर्गाची केंद्र हिस्स्याची रुपये १३,७३,४८,३७४/- (रुपये तेरा कोटी त्र्याहत्तर लाख अठ्ठेचाळीस हजार 


तिनशे चौर्‍याहत्तर केवळ) एवढा निधी आयुक्‍त (कृषी) यांना वितरित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो-२०२१/प्र.क्र.७५/९-ओ 


३. सदर खर्च खालील लेखाशिर्षाखालील बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून भागविण्यात 
यावा. 
मागीण क्रमांक डी-३, 
२४०१-पीक संवर्धन, 
१०२- अन्नधान्य पिके, 
(००)(३५) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (सर्वसाधारण) (केंद्र हिस्सा ६०%) 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१ 8३३९) 


४. सदर रक्कमेचे कोषागारातून आंहरण व संवितरण करण्याकरिता सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषी 
आयुक्तालय, पुणे यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून नोडल एजन्सी, 
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) तथा आयुक्त (कृषी) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तसेच जिल्हा स्तरावर कोषागारातून आंहरण व संवितरण करण्यासाठी जिल्हा 
अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखा अधिकारी यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


द. सदर निधी खर्च करताना तो विहित कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/प्रक्रियांचे/वित्तीय अधिकाराच्या 
मर्यादेत/प्रचलित शासन निर्णय, नियम, परिपत्रक/तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च 
करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/ 
अधिकारांचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयाची राहील. 


a सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य शासनास पाठवावी. 

0. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन त्यानुसार या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व 
जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM), राज्यस्तरीय तांत्रिक संस्था (SLT!) व इतर 
यंत्रणांकरेता जिल्हा स्तरावर अवलंबावयाच्या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दतीबाबतच्या सूचना 
निर्गमित करण्याकरिता नोडळ अधिकारी (पीएमएफएमई) तथा संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन), 
कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १९२/१४३१, दिनांक २४.०५.२०२१ व 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १9७६/२०२१/व्यय-१, दिनांक ०१.०६.२०२१ अन्वये त्या विभागांनी 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०६१५११४२४०५२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Balasaheb 


Kisan Raskar 
(बा. कि. रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१ मा. मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

२. मा. राज्यमंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३ मा. विरोधीपक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो-२०२१/प्र.क्र.७५/९-ओ 


१५. 


सर्व सन्मानीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


सचिव, (कृषी) कृषी व पदुम विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 


आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियाजन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी/तालुका कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 


सहसंचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५वा मजला, मुंबई -४०० ०३२. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
निवड नस्ती/९-अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


